राज्यातील १५५ तालुका क्रीडा संकुले 
व जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया या 
संकुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी/ 
परिरक्षणासाठी सन २०२२-२३ मध्ये 
निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत- 
(लेखाशीर्ष २२०४ ५३१२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक-राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च,२००३. 

२. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २१ मार्च,२००९. 

३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.-ताक्रीसं/देदु/निमा/निवि/२०२२-२३/का-९/ 
३७८८, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण, २००१ अंतर्गत क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण 
करणे, राज्यातील नागरिक व खेळाडूंसाठी सराव, प्रशिक्षण व व्यायामासाठी अद्ययावत क्रीडा 
सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये 
विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलांचे बांधकाम व परिरक्षणाबाबत अनुदान मर्यादा निश्चित 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार संकुलाच्या वार्षिक देखभाल-दुरुस्तीसाठी/परिरक्षणासाठी 
पुढीलप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय आहे:- 


अ. संकुलाचा प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय 
क्र वर्षाकरिता वर्षाकरिता वर्षाकरिता 
१ विभागीय क्रीडा संकुल | १५.०० लाख | १२.५० लाख | १०.०० लाख 
२ जिल्हा क्रीडा संकुल १०.०० लाख | ७.५० लाख ५.०० लाख 

3 तालुका क्रीडा संकुल प्रतिवर्षी ३.०० लाख 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे परिरक्षण, ३१ सहाय्यक 


अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्र.२२०४-५३१२ या लेखाखाली रु.१०००.०० लक्ष इतकी तरतूद 


अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. क्रीडा संचालनालयाने संदर्भ H.3 अन्वये सन २०२१-२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


मध्ये निधी प्रलंबित असलेल्या १४ तालुका क्रीडा संकुलांसाठी रु.४१.५६ लक्ष व सन २०२२-२३ 


साठी जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया व इतर १४१ तालुका क्रीडा संकुलांसाठी रु.४०५.५४ लक्ष 


असे एकूण रु.४४७.१० लक्ष इतके अनुदान संकुलांची देखभाल-दुरुस्ती /परिरक्षणासाठी 
वितरीत करण्याबाबत विनंती केली आहे. 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ०४.०४.२०२२ मधील निर्देशांनुसार सन २०२२- 


२३ साठी कार्यक्रमांतर्गत खर्चासाठी ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखालील 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत तरतूद, दरमहा ७ टक्के याप्रमाणे मासिक 


विवरणानुसार वितरीत करण्याचे निर्देश आहेत. क्रीडा संचालनालयाच्या उपरोक्त निधी 


मागणी प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ साठी तालुका/जिल्हा क्रीडा संकुलांच्या 


परिरक्षणासाठी आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्यातील क्रीडा संकुलाच्या परिरक्षणाकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता, 


मागणी क्र.ई-३, २२०४ HIST व युवक सेवा, (१६)(०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे परिरक्षण 


(कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-५३१२ या लेखाशिर्षातर्गत 


अर्थसंकल्पीत रु.१०००.०० लक्ष तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत दरमहा ७ टक्के (रु.७०.०० लक्ष) 


याप्रमाणे माहे एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२२ साठी मासिक विवरणानुसार उपलब्ध रु.४२०.०० लक्ष 


(अक्षरी रु.चार कोटी वीस लक्ष फक्‍त) इतका निधी सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व परिशिष्ट-"ब" 


मधील क्रीडा संकुलांच्या परिरक्षणासाठी वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 


यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. संकुलांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी/परिरक्षणासाठी अनुदान वितरीत करताना खालील 
अटी व शर्ती लागू राहतील:- 


(an प्रतिवर्षी तालुका क्रीडा संकुलाच्या देखभालीसाठी अनुज्ञेय असलेले अनुदान व 
क्रीडा संकुलास प्राप्त होणारे उत्पन्न या दोघांमधील फरकाची रक्‍कम ही परिरक्षण 
अनुदान म्हणून संकुलास मंजूर करण्यात यावी. 


(ब) संकुलाचा विमा उतरविताना प्रामुख्याने केंद्र शासनाचा उपक्रम असणाऱ्या विमा 
कंपनीकडून संकुलांना विमा संरक्षण घेण्यात यावे. 


(क) या योजनेसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळणा-या अनुदानाचे वितरण संकुल 
समितीला शासन मान्यतेने करण्यात यावे. 


३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च, मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व 
युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६) (०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे परिरक्षण (कार्यक्रम) (२२०४ 
पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


५३१२), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ साठी मंजूर 
तरतूदीमधून खालील अटींच्या अधीन राहून भागविण्यात यावा:- 


|. उपरोक्त देखभाल दुरुस्ती निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात 
यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा आहे त्याच वेळी आहरीत करावा. 
शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 


॥. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले वित्त विषयक 
विविध आदेश/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय अधिकार नियमावली यांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करुन, वितरीत निधीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


४. यासाठी, संबंधीत जिल्हा क्रोडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ 
अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, वित्त 
विभाग, झासन निर्णय,क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा वेळोवेळी 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे.. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१॥0./959॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३०१८०८३८३८२१ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


Lees Hanno GOVERN wane 
ANANDRAO DERE णक sosco 
(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


८) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, सर्व विभाग (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
) संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१३) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


2) 


वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१, 


दिनांक : ३० जानेवारी, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 


परिशिष्ट - अ (१) 
सन २०२१-२२ वर्षातील (प्रलंबीत) तालुका क्रोडा संकुल देखभाल अनुदान 
अ.क्र | जिल्हा | अ. तालुका तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | जिल्हानिहाय देय 
क्र. मानधन अनुदान । मानधन अनुदान देय अनुदान अनुदान 
देय अनुदान वजा जाता देय 
अनुदान 
i २ ३ 8 4 & 9 ८ 
षि पुणे | मुळशी १४६४००.०० १५३६००.०० ३०००००.०० १०006006 
2 | गोंदिया | २ | देवरी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
3 सडक अर्जुनी १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
Ea तिरोडा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
षु आमगांव १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
aaa २४०००००,०० 
६ गोरेंगाव १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
७ गोंदिया कामठा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
८ | सालेकसा १५८४००.०० | १४१६००.०० | 300000,00 
९ अर्जुनी/मोर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
३ । भंडारा | १० पवनी १४४०००.०० | १५००००.०० | २९४०००.०० 
| ११ लाखांदुर १२००००.०० | १५२०००.०० २७२०००.०० 
१२ | साकोली १४६४००.०० १४४०००.०० २९०४००.०० a¥4E¥Oo,00 
93 लाखनी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
| ae तुमसर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
एकूण २१४०८००.०० २०१५६००.०० ४१५६४००.०० ४१५६४००.०० 
परिशिष्ट - अ (२) 


सन २०२२-२३ या वर्षासाठी परिरक्षण अनुदान मंजूर केलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलाची यादी. 


अ.क्र | जिल्हा संकुलाचे नाव देय अनुदान (रुपये) 
जि २ 3 ४ 
fie गोंदिया | जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया ७,५०,०००.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१, 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 
परिशिष्ट-“ब” 
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी परिरक्षण अनुदान मंजूर केलेल्या १४१ तालुका क्रीडा संकुलांची यादी. 


सन २०२२-२३ वर्षातील तालुका क्रीडा संकुल देखभाल अनुदान मागणी प्रस्ताव 


अक्र अ.क्र. जिल्हानिहाय देय अनुदान 
बिह: ra ४ |___५ 
ai =a 
र 
अक 
a 
८ 
चि 
स्का 
; 
Ee 
१५ 
ळू 
१८ 
z 
र 
सके 
२३ 
z 
र 
-राजगुरु नगर २७५००० 
[__|_ | २८|इंवापुर | २५००० | १६५०००० | 
fea आंबेगाव |. २७५००० | | | आंबेगाव | २७५००० | | 
a Sc | 
| 


30 | मुळशी २७५००० 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


६ | सिंधुदुर्ग ३२ । वेंगुर्ला ११२५०० ११२५०० 


ea : sss 
es सते 


शर 
र 


क 
काया वा? 
ज्लनगद ४ 


अ 
५५०००० 
m 


उस्मानाबाद 


8 
९ 8 
8 


33 
३५ 
३६ 
३ 
८ 
of 

2 
ee क [लितग 
लज त्य 

मह 

र [हित 

८ 

९ 

६० 

६१ 

६ 

& 

& 

ह 

& 


aes 
ee ळात) 
ee [सावर 
od 
——— eae 


ळू 
ळा 


अहेरी 
७२ | सिरोंचा २७५००० 


१३ 


१३७५००० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


२७५००० 


३५७३३०० 
८४ 


१३७६४०० 


२२००००० 


काडा 


३०२५००० 


१०१५८०० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ताक्रीसं-१४२२/प्र.क्र.१६५/क्रीयुसे-१ 


| ११४| तेल्हारा १८६४०० 
= 


a 
२७५०००० 


ण कायाल 


१२४ । राळेगांव २७५००० 


काऱ 
11777 
ब >> ह 
लाल कळाया 
डा कळायचा 
I 
a माया 
a आहाच 
काळा काया 
07% 
es a) 


परिशिष्ट-अ 4 परिशिष्ट-ब = एकूण रक्कम 
रु. ४९,०६,४००.०० + ३,७०,९३,६००.०० = 8,20,00,000,00 


(एकूण अक्षरी रु. चार कोटी, वीस लक्ष फक्त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RANSING फड लाठ अणण ण, 0-8 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION AND 
ANANDRAO DERE/-srsoceatnen >. 
(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


